लातूर येथे जिल्हा कारागृह वर्ग-१ आधुनिक 
पध्दतीने बांधण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक- बीएलडी-४४५९९/१/प्र.क्र. २४/पीझआरएस-२. 
मंत्रालय,मुंबई-४९० ०२३२. दिनांक:- ३९ मार्च २००० 
बाचाः- १) कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्रमांक- बीएलडी/लातूर/ 
९२-९३/कक्ष-३ दिनांक.२.२.२००० 

२) शासन निर्णय, वित्त बिभाग,क्र-विअप्र-१०९२/प्र.क्र.११३/९२/बिनियम दिनांक 
१.६.१९९२ 
शासन निर्णवः- लातूर येथे जिल्हा कारागृह वर्ग-९ नांधण्यासाठी कारागृह महानिरीक्षक,महाराष.. ८ 
राज्य,पुणे यांनी शासनास विनंती केली असून त्याच्या'समर्थनार्थ त्यांनी असे wifes केले आहे 
की, लातूर या ठिकाणी जिल्हा कारागृह . अस्तित्वांत असून- या कारागृहामध्ये कारागृहाच्या 
क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी ठेवण्यांत आले आहेत. हे अतिरिक्त कैदीसामावून घेण्यासाठी दुसरे 
कारागृह बांधण्याची नितांत आवश्यकता आहे. . त्याकरिता लातूर येथे जिल्हा कारागृह वर्ग-१ 
बांधण्यासाठी शासनाने प्रशासकीय मान्यता द्यावी. 

२. लातूर येथे जिल्हा कारागृह वर्ग-१ बांधण्यासाठी कारागृह महानिरीक्षक यांनी त्यासंबंधीचे 
खर्चाचे रु.१४,५६,१७.५००/- चे अंदाजपत्रक ब बांधकामाचा नकाशा शासनास सादर केला 
असून या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता द्यावी अशी शासनास विनंती-केली आहे. 

३. लातूर येथे जिल्हा कारागृह ate चे बांधकाम हे नेहमीच्या पध्दतीने न करता आधुनिक 
पध्दतीने कराबयाचे आहे. अशा अत्याधुनिक पध्दतीच्या बांधकामाच्या नकाशास शासन खालील 
अटीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 

१) प्रशासकीय मान्यता मिळालेले काम प्राथम्याने हाताळण्यांत याबे. 

२) पदर प्रस्तावासाठी अर्थसंकल्पाल आर्थिक तरतूद मंजूर झाल्याशिवाय कारागृहाच्या 

बांधकामास सुरुवात करण्यांत येऊ नये. 

३) यासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातूनच कारागृहाचे बांधकाम पूर्ण करण्यांत यावे. 

त्यासाठी अतिरिक्‍त अनुदान मंजूर करण्यांत येणार नाही. 

४) यांकरिता सन २०००-२००१ या आर्थिक वर्षात आवश्यक ती आर्थिक तरतूद विहित 

पध्दतीने वा पुरवणी मागणीद्वारे करुन घेण्यांत येईल. 

७) या प्रस्तावात प्रस्तावितकरण्यांत आलेल्या खर्चास ब नकाशास आता प्रशासकीय 
मान्यता देण्यंत येत असली तरी यो कारागृहाचे बांधकाम अत्याधुनिक पध्दतीने कराबयाचे 
असल्यामुळे त्या पध्दतीचे नकाशे व अंदाजपत्रकाच्या ada खर्चास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यांत यावी. 


हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग,नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या 
मान्यतेने तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर-८४१/व्यय-८ दिनांक ६.३.२००० 
अन्बये निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे TTT यांच्या आदेशानुसार AGN 


a an l\ 


(गु.ज.कुळकणी) 
कार्यासन अधिकारी;गृह बिभाग,महाराष्ट्र शासन 


1) 


प्रात, , 

: अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक वब कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
जिल्हा कारागृह अधिक्षक,लातूर. | 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)मुंबई. 
महालेखापाल ,महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा)मुंबई. 
महालेखापाल ,महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर. 
महालेखापाल. महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्ता) नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,जिल्हा लातूर. 
वित्त विभाग (व्यय-८) मंत्रालय,मुंबई. 
नियोजन विभाग (का.१४७५) मंत्रालय;मुंबई. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा.२) मंत्रालय,मुंबई. 
अवर सचिव, गृह विभाग,बीयुडी-१,मंत्रालय,मुंबई. 

. नवीन प्रशासन भवन,मंत्रालयासमोर,१२ बा मजला. 
निबडनस्ती. 


